RNI No.MAHBIL / 2009/ 40124 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग पाच 


वर्ष ४ , अंक ४ 


शुक्रवार, मार्च ९, २०१८ / फाल्गुन १८ , शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये २६.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक ९ मार्च २०१८ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभानियम ११६ अन्वये 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे 


L.A. BILLNo. VII OF 2018. 


A BILL 
FURTHER TO AMEND THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND 

TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION 
AND RESETTLEMENT ACT, 2013, IN ITS APPLICATION TO 

THE STATE OF MAHARASHTRA . 


सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ७. 


भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम, २०१३, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना , 

त्यात आणखी 

सुधारणा 

करण्यासाठी विधेयक. 
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
२०१३ चा मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ , महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना , त्यात आणखी सुधारणा 

( १ ) 


३० . 


भाग पाच - ७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ९, २०१८ / फाल्गुन १८, शके १९ ३ ९ 


करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात 
येत आहे : 


संक्षिप्त नाव . 


१ . 


या अधिनियमास, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ असे म्हणावे. 


सन २०१३ चा 


३० . 


" 


२. भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क २०१३ चा 
अधिनियम क्रमांक अधिनियम, २०१३, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम असा 

करण्यात आला आहे ), याच्या कलम २ मधील, पोट-कलम ( २ ) मध्ये, दुसऱ्या परंतुकानंतर , पुढील परंतुक जादा 
दाखल करण्यात येईल : 


३० याच्या कलम 


२ ची सुधारणा . 


~ 


परंतु, तसेच , कलम १० क मध्ये सूचीबद्ध केलेले प्रकल्प आणि त्यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेली प्रयोजने 
यांसाठीच्या भूमिसंपादनास, या पोट - कलमाच्या पहिल्या परंतुकाच्या तरतुदींपासून सूट देण्यात येईल . ". 


३ . 


मुख्य अधिनियमामध्ये, कलम १० नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल 


. 


. 


सन २०१३ चा 
अधिनियम क्रमांक 
३० यामध्ये कलम 
१० क समाविष्ट 

करणे. 


. 


विवक्षित प्रकल्पांना 
सूट देण्याचा राज्य 

शासनाचा 
अधिकार . 


“ १० क . 

राज्य शासनास, लोकहितास्तव , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , या अधिनियमाच्या प्रकरण 
दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून पुढीलपैकी कोणत्याही प्रकल्पास सूट देता येईल : 

( क ) संरक्षणासाठी उपाययोजना किंवा संरक्षणविषयक उत्पादन यांसह , राष्ट्रीय सुरक्षाकिंवा 
भारताचे आणि त्याच्या प्रत्येक भागाचे संरक्षण या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असे प्रकल्प ; 

( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण यांसह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प ; 
( ग) गरीब लोकांसाठी परवडण्याजोगी घरे व गृहनिर्माण ; 


( घ ) राज्य शासनाने आणि त्याच्या उपक्रमांनी उभारलेले औद्योगिक क्षेत्र किंवा औद्योगिक 


वसाहत ; 


( ङ ) राज्य शासनाने आणि त्याच्या उपक्रमांनी उभारलेला औद्योगिक पट्टा ( ज्यात अशा 
औद्योगिक पट्ट्यासाठी निर्देशित केलेल्या रेल्वे मार्गाच्याकिंवा रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूने एक किलोमीटरपर्यंत 
जमीन संपादित करण्यात येईल ) ; आणि 


.. 


( च ) सार्वजनिक - खाजगी भागीदारीखालील प्रकल्पांसह पायाभूत सुविधा प्रकल्प, ज्यात जमिनीची 
मालकी राज्य शासनाकडे निहित असण्याचे चालू राहील : 


परंतु, राज्य शासन , अधिसूचना काढण्यापूर्वी, अशा प्रकल्पासाठी निव्वळ आवश्यक असलेली 
किमान जमीन विचारात घेऊन, प्रस्तावित भूमिसंपादनासाठी जमिनीची व्याप्ती सुनिश्चिती करील. ". 


ܙܙ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ९, २०१८ / फाल्गुन १८, शके १९ ३ ९ 


३ 


४ . 


“ 


मुख्य अधिनियमामध्ये, कलम २३ नंतर , पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल : 

सन २०१३ चा 
अधिनियम क्रमांक 
३० यामध्ये नवीन 
कलम २३ क 

समाविष्ट करणे. 
२३ क . ( १) कलम २३ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, जर जमिनीत हितसंबंध असलेल्या ज्या हितसंबंधित 
व्यक्ती जिल्हाधिकाऱ्यासमोर हजर झाल्या असतील अशा सर्व व्यक्तींनी, राज्य शासनाकडून करण्यात 

व्यक्तींनी 

करारनामा केला 
आलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेल्या नमुन्यातील जिल्हाधिकाऱ्याच्या निवाड्यात समाविष्ट करावयाच्या 
बाबींसंबंधी लेखी संमती दिली असल्याबाबत , जिल्हाधिकाऱ्याची कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्प्यावर , खात्री 

जिल्हाधिकाऱ्यांने 
पटली असेल तर, त्यास, पुढील चौकशी न करता, अशा करारनाम्याच्या अटींनुसार निवाडा देता येईल. विनाचौकशी 

( २ ) पोट -कलम (१) खाली कोणत्याही जमिनीबद्दलच्या नुकसान भरपाईच्या निर्धारणामुळे या निवाडा देणे. 
अधिनियमाच्या इतर तरतुदींनुसार , त्याच भागातील किंवा अन्य दुसऱ्या भागातील इतर जमिनी संबंधातील 
नुकसान भरपाईच्या निर्धारणास कोणत्याही प्रकारे बाधा पोहोचणार नाही. 

( ३ ) नोंदणी अधिनियम , १९ ०८ यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, पोट - कलम ( १) खाली केलेला 
कोणताही करार, त्या अधिनियमाखाली नोंदणी करण्यास पात्र नसेल. ". 


असल्यास 


१ ९ ०८ चा 


१६. 


३० याच्या कलम 


" 


२४ 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम २४ मधील पोट - कलम (२ ) मध्ये परंतुकानंतर , पुढील परंतुक जादा सन २०१३ चा 
दाखल करण्यात येईल : 

अधिनियम क्रमांक 
परंतु आणखी असे की , या पोट -कलमामध्ये निर्दिष्ट केलेला कालावधी मोजताना, कोणत्याही 

ची 

सुधारणा. 
न्यायालयाने दिलेल्या कोणत्याही स्थगितीमुळे किंवा मनाईहुकूमामुळे ज्या कालावधीमध्येकिंवा कालावधीमध्ये 
भूमिसंपादनाची कार्यवाही रोखून धरण्यात आली होती असा कोणताही कालावधी किंवा असे कोणतेही 
कालावधी,किंवा ताबा घेण्यासाठी न्यायाधिकरणाच्या निवाड्यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी ,किंवा जेथे 
ताबा घेण्यात आला असेल परंतु भूमिसंपादन अधिनियम , १८ ९ ४ याच्या कलम १२ च्या पोट- कलम ( २) 
खालील निवाड्याची नोटीस प्राप्त झालेली असताना सुद्धा नुकसानभरपाई स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे 
किंवा नुकसानभरपाई घेण्यासाठी कोणीही पुढे न आल्यामुळे न्यायालयात किंवा या प्रयोजनासाठी उघडण्यात 
आलेल्या कोणत्याही नामनिर्देशित खात्यात ज्या कालावधीपर्यंत नुकसानभरपाई जमा केलेली असेल असा 
कालावधी , वगळण्यात येईल . तसेच , संपादन करणाऱ्या संस्थेच्या नावाने निवाडा देण्यात आल्यानंतर तीन 
वर्षांच्या आत , जर उक्त जमिनीचा फेरफार करण्यात आला असेल तेव्हा , तिचा ताबा घेण्यात आला आहे 
असे मानण्यात येईल . ". 


१८ ९ ४ चा 


१. 


६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३१ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल : 

सन २०१३ चा 
अधिनियम क्रमांक 
३० यामध्ये नवीन 
कलम ३१ क 

समाविष्ट करणे. 
“ ३१क . या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी , जेव्हा जेव्हा राज्य शासनास स्वतःच्या राज्य शासनाने 
वापरासाठी शंभर एकरांहून कमी नसेल इतकी जमीन संपादित करावयाची असेल किंवा जेव्हा जेव्हा कलम त्याच्या एकरेषीय 
१० च्या पोट-कलम ( ४ ) च्या परंतुकामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या एकरेषीय स्वरुपाच्या प्रकल्पांच्या बाबतीत जमीन 

प्रकल्पांसाठी ठोक 
संपादित करावयाची असेल तेव्हा तेव्हा , बाधित कुटुंबांना कलम २७ अन्वये निर्धारित केलेल्या नुकसान- रकमेचे प्रदान 
भरपाईच्या रकमेच्या पन्नास टक्के एवढी ठोक रक्कम पुनर्वसन व पुनर्वसाहत मूल्य म्हणून प्रदान करण्यासाठी करणे . 
राज्य शासन सक्षम असेल. ". 


स्वरूपाच्या 


७ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४० मधील, पोट-कलम ( २) मध्ये, “ संसदेच्या मान्यतेने " या मजकुरानंतर, सन २०१३ चा 
"किंवा केंद्र सरकारने राज्य शासनाला दिलेल्या निदेशांचे अनुपालन करण्याकरिता " हा मजकूर जादा दाखल 

अधिनियम क्रमांक 
करण्यात येईल . 

४० ची 

सुधारणा. 


३० याच्या कलम 


भाग पाच - ७-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ९, २०१८ / फाल्गुन १८, शके १९ ३ ९ 


. 


सन २०१३ चा 

मुख्य 

अधिनियमाच्या कलम ४६ मधील , पोट -कलम ( ६ ) मध्ये, स्पष्टीकरणातील खंड ( ख ) मधील 
अधिनियम क्रमांक 

उप - खंड ( एक ) व (दोन ) वगळण्यात येतील . 
३० याच्या कलम 
४६ ची सुधारणा. 
सन २०१३ चा 

मुख्य अधिनियमामध्ये कलम ८७ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल : 
अधिनियम क्रमांक 
३० यामध्ये कलम 
८७ बदलीदाखल 


९ . 


करणे . 


शासकीय 
अधिकाऱ्यांनी 
केलेले अपराध . 


~ 


" ८७. या अधिनियमाखालील कोणताही अपराध घडला त्यावेळी, जी व्यक्ती केंद्र सरकारच्या किंवा, 
यथास्थिति , राज्य शासनाच्या सेवेत आहे किंवा होती अशा कोणत्याही व्यक्तीने असा अभिकथित अपराध 
केलेला असेल त्याबाबतीत, न्यायालय अशा कोणत्याही अपराधाची दखल घेईल , परंतु फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता, १ ९ ७३, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्याच्या कलम १९ ७ मध्येनिर्धारित केलेल्या कार्यपद्धतीचे १९७४ चा 
अनुसरण करण्यात येईल . ". 


२ . 


१०. मुख्य अधिनियमामध्ये कलम १०५ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल 


सन २०१३ चा 
अधिनियम क्रमांक 
३० यामध्ये नवीन 


कलम १०५ क 
समाविष्ट करणे . 


महा . 


या अधिनियमाच्या 

“ १०५ - क. ( १) पोट-कलम ( २) च्या अधीन राहून, या अधिनियमाच्या तरतुदी ह्या, पाचव्या अनुसूचीमध्ये 
तरतुदी, विवक्षित 

विनिर्दिष्ट केलेल्या अधिनियमितींखालील जमिनींच्या संपादनास लागू नसतील . 
महाराष्ट्र 
अधिनियमांना लागू 

( २) राज्य शासनास , अधिसूचनेद्वारे , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई २०१८ चा 
नसणे किंवा त्या मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) अधिनियम , २०१८ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून 
विवक्षित 

एक वर्षाच्या आत, असा निदेश देता येईल की , पहिल्या अनुसूचीनुसार नुकसानभरपाईचे निर्धारण करणे 
फेरबदलांसह लागू 
असणे. 

आणि दुसऱ्या व तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यांच्याशी संबंधित या 
अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदी ह्या बाधित कुटुंबांना लाभकारी असल्याने , पाचव्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या अधिनियमितींखालील भूमि संपादनाच्या प्रकरणांना लागू होतील,किंवा, यथास्थिति , ज्यामुळे नुकसान 
भरपाई कमी होणार नाही किंवा नुकसानभरपाई, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत यांच्याशी संबंधित असलेल्या या 
अधिनियमाच्या तरतुदींचे सौम्यीकरण होणार नाही अशा अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा 
फेरबदलांसह किंवा अपवादांसह लागू होतील : 

परंतु , राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी ठराव संमत केल्याखेरीज अशी कोणतीही अधिसूचना 
काढण्यात येणार नाही . 

११. मुख्य अधिनियमाच्या चौथ्या अनुसूचीनंतर, पुढील अनुसूची जादा दाखल करण्यात येईल : 
अधिनियम क्रमांक 
३० यामध्ये पाचवी 

अनुसूची जादा 
दाखल करणे. 


सन २०१३ चा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ९, २०१८ / फाल्गुन १८ , शके १९ ३ ९ 


पाचवी अनुसूची 
( कलम १०५ - क पहा ) 


महाराष्ट्र राज्यातील भूमि संपादनाचे विनियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र अधिनियमितींची सूची. 

महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम ( १९ ५५ चा ५५ ). 


१ . 


२ . 


महाराष्ट्र 


औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ३ ) . 


३ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ (१९ ६६ चा महा . ३७ ). 


6 . 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६ (१ ९ ७७ चा महा. २८ ). ". 


भाग पाच - ७-२अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ९, २०१८ / फाल्गुन १८ , शके १९ ३ ९ 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन . 


भूमिसंपादनामध्ये एकरुप प्रक्रिया असावी यासाठी आणि ज्यांची जमीन संपादित केली आहे अशा व्यक्तींना 
न्याय्य व उचित भरपाईची सुनिश्चिती करण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता संसदेद्वारे , भूमिसंपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
अधिनियमित करण्यात आला आहे . 


२ . 


. 


महाराष्ट्र राज्यामध्ये , महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, १९ ५५ ( १९ ५५ चा ५५), महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम, १ ९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. ३ ), महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ 
(१९ ६६ चा महा . ३७), महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ (१९ ७७ चा महा. २८ ) इत्यादींसारख्या 
विवक्षित अधिनियमांमध्ये, भूमिसंपादन करण्याच्या विवक्षित तरतुदी अंतर्भूत आहेत. तथापि, या अधिनियमांखालील 
भूमिसंपादनाबद्दलच्या भरपाईशी संबंधित तरतुदी ह्या वेगवेगळ्या असल्याने, त्या तरतुदी, सन २०१३ च्या उक्त 
अधिनियमाच्या तरतुदींशी एकरुपता आणण्याची सुनिश्चिती करणे आवश्यक आहे. 

३ . उक्त राज्य अधिनियमांची उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या हेतूने विकास प्रकल्पांसाठी उक्त राज्य 
अधिनियमाखालील भूमिसंपादन प्रभावी व जलद रीतीने करता येईल, ज्यांमुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला 
आणखी गती मिळेल याची सुनिश्चिती करण्यासाठी सन २०१३ चा उक्त अधिनियम , महाराष्ट्र राज्यास लागू 
असताना , त्यामध्ये योग्य त्या सुधारणा करणे , आणि सन २०१३ च्या अधिनियमाच्या तरतुदी, योग्य वाटतील अशा 
फेरफारांसह उक्त राज्य अधिनियमितींखालील भूमिसंपादनाच्या कार्यवाहीस लागू होतील अशी तरतूद करण्यासाठी 
राज्य शासनाला समर्थ करणे इष्ट वाटते. उक्त राज्य अधिनियमितींखाली ज्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत, 
अशा व्यक्तींना, त्याखाली केल्या जाणाऱ्या जमिनींच्या संपादनाबद्दल रास्त भरपाई मिळणे चालू राहील, याचीदेखील 
सुनिश्चिती करणे इष्ट वाटते . 

जलदगतीने सामाजिक व आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठी असे आवश्यक वाटते की विशेषतः 
विकास प्रकल्पांसाठीची भूमिसंपादनाची प्रक्रीया ही शीघ्र , सुरळीत व बाधारहित असावी परंतु , ज्यांची जमीन 
संपादित केली जाते अशा व्यक्तींच्या हक्कांना ती हानी पोहोचवणारी नसावी. उपरोक्त उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या 
हेतूने विवक्षित सुधारणा करण्याचेदेखील प्रस्तावित केले आहे, इतर गोष्टींबरोबरच, त्यांची ठळक वैशिष्टे खालील 
प्रमाणे आहेत : 

( एक ) जमिनीमध्येहितसंबंध असलेल्या सर्व व्यक्तींनी केलेल्या कराराच्या आधारे , जिल्हाधिकाऱ्याला 
निवाडा करणे सुकर करणे , आणि नोंदणी अधिनियम, १९ ०८ ( १९ ०८ चा १६ ) अन्वये अशा कराराची नोंदणी 
अनावश्यक करणे ; 

( दोन ) परिस्थिती, व्यावहारिकदृष्ट्या हाताळणे शक्य व्हावे याकरिता, सन २०१३ च्या उक्त अधिनियमाच्या 
कलम २४ च्या पोट -कलम (२ ) च्या तरतुदीमध्ये परंतुक जादा दाखल करून त्यात सुसूत्रता आणणे 

( तीन ) राज्य शासनासाठी किंवा एकरेषीय स्वरूपाच्या प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करण्यासाठीचा 
पुनर्वसनाचा व पुनर्वसाहतीचा खर्चम्हणून एकरकमी नुकसानभरपाई देणे सुकर करणे . 


४ . 


५. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे. 


मुंबई , 
दिनांक ७ मार्च २०१८ . 


चंद्रकांत (दादा) पाटील , 
महसूल 

मंत्री . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ९, २०१८ / फाल्गुन १८ , शके १९ ३ ९ 


७ 


वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन . 


या विधेयकात, वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे पुढील प्रस्ताव अंतर्भूत आहेत : 

खंड ३.- नवीन कलम १० क समाविष्ट करणाऱ्या या खंडान्वये, उक्त नवीन कलम १० क मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकल्पांना, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , प्रकरण दोन व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू 
करण्यापासून सूट देण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे. 
खंड ४.- या खंडान्वये, जिल्हाधिकारी , 

ज्या नमुन्यात निवाडा देईल तो 

नमुना ,नियमांद्वारे विहित 
करण्याचा अधिकार , राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे . 

खंड १०.- नवीन कलम १०५ क समाविष्ट करणाऱ्या या खंडान्वये, नुकसानभरपाई, पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत यांच्याशी संबंधित असलेल्या या अधिनियमाच्या तरतुदी ह्या, नुकसानभरपाई , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत यांच्याशी संबंधित असलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींचे ज्यामुळे सौम्यीकरण होणार नाही 
अशा अपवादांसह किंवा फेरबंदलांसह लागू होतील असे निदेश देणारी अधिसूचना काढण्याचा अधिकार , 
राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे . 
२ . 

वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे वर नमूद केलेले प्रस्ताव हे सामान्य स्वरूपाचे आहेत. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ९, २०१८ / फाल्गुन १८ , शके १९ ३ ९ 


वित्तीय ज्ञापन 


या विधेयकामध्ये, जलदगतीने सामाजिक व आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठी , विशेषतः विकास प्रकल्पांसाठीची 
भूमिसंपादनाची प्रक्रिया ही शीघ्र, सुरळीत व बाधारहित करून, परंतु ज्यांची जमीन संपादित केली जाते अशा 
व्यक्तींच्या हक्कांना बाधा न पोहोचवता भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, हा महाराष्ट्र राज्याला लागू असताना, त्यात सुधारणा करण्याची 
तरतूद करण्यात आली आहे. 

अशा भूमिसंपादनाच्या नुकसानभरपाईचे प्रदान करण्यासाठी राज्याच्या एकत्रित निधीमधून विवक्षित अनावर्ती 
खर्च करावा लागेल. तथापि, हाती घेतलेल्या प्रकल्पांनुसार अशा भूमिसंपादनाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम ही , 
वेगवेगळी असेल . म्हणून, त्यासंबंधात राज्याच्या एकत्रित निधीमधून याबाबत कराव्या लागणाऱ्या प्रत्यक्ष खर्चाचा 
अंदाज या टप्यावर देणे शक्य नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ९, २०१८ / फाल्गुन १८, शके १९ ३ ९ 


९ 


भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ अन्वये राज्यपालांची शिफारस 

( महाराष्ट्र शासन , विधी व न्याय विभाग , आदेशाची प्रत ) 


भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ याच्या खंड ( ३ ) अन्वये महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून, ते भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक , २०१८ विचारार्थ घेण्याबाबत महाराष्ट्र 
विधानसभेस शिफारस करीत आहेत . 


विधान भवन : 
मुंबई, 
दिनांक ९ मार्च २०१८ . 


डॉ . अनंत कळसे, 
प्रधान सचिव , 


महाराष्ट्र विधानसभा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


